शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता 
विस्तारीकरणांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या 
महाविद्यालयांना नवीन अभ्यास 
पाठ्यक्रम/विषय, नवीन तुकडी, नवीन 
विद्याशाखा यांना मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या WI आदेशात दुरुस्ती 


करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. 664271/HTED-29010(10)/10/2023-MHT-(HE-4) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. मान्यता- 
२०२३/प्र.क्र. १०५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
२) उपकुलसचिव, (संलग्नता विभाग), कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांचे पत्र जा.क्र. 
उमवि/०५/संलग्नता/२६२/२०२३, दि. १८.०७.२०२३ 


शुद्धीपत्रक: संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार 
विस्तारीकरणांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम/विषय, 
नवीन तुकडी, नवीन विद्याशाखा यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव या विद्यापीठाने संदर्भ क्र. २ 
येथील पत्रान्वये महात्मा गांधी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, यावळ रोड चोपडा, ता. चोपडा, जि. जळगाव या महाविद्यालयास मंजूर 
करण्यात आलेल्या एम.एस.सी. (अकार्बनिक रसायन शास्त्र) या अतिरिक्‍त तुकडीच्या शासन 
आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलळेळी आहे. त्याअनुषंगाने उपलब्ध 
कागदपत्रांप्रमाणे विद्यापीठाची शिफारस व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार 
संबंधित विद्यापीठाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने 
खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश दिनाकं १५.०६.२०२३ मध्ये प्रस्तावित दुरूस्ती 


अ. । संस्था/महाविद्यालयाचे विस्तारीकरण शासन प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र. नाव आदेशातील 
उल्लेख 
eee रः ३. 1 . @e- षु. 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

i . | महात्मा गांधी शिक्षण ।विस्तारीकरण । अतिरिक्त तुकडी | अतिरिक्त तुकडी 
प्रसारक मंडळाचे एम.एस.सी. एम.एस.सी. भाग-२ 
कला, विज्ञान व (अकार्बनिक (कार्बनिक रसायन 
वाणिज्य महाविद्यालय, रसायन शास्त्री- । शास्त्री व्दितीय वर्ष [१] 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः 664271/HTED-29010(10)/10/2023-MHT-(HE-4) 


अ. । संस्था/महाविद्यालयाचे | विस्तारीकरण शासन प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र. नाव आदेशातील 
उल्लेख 
यावल रोड चोपडा, व्दितीय वर्ष [१] | बी.सी.ए.-प्रथम वर्ष 
ता. चोपडा, जि. बी.सी.ए.-प्रथम [१] 
जळगाव वर्ष [१] एम.कॉम.-व्दितीय वर्ष 
एम.कॉम.-व्दितीय | [१] 
वर्ष [१] 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥9५9॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१००९१६२९१६१३०८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbeSc9eed052cb38b8cb567068a009 
0e237f095c6e50a52a6cf5, 0०५० ९०१ 


st=Maharasht 
serial INumber=D96FF33E8AF31F745D84F341 1F94D896382F 
AA82659B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MANDE 


(अशोक शं. मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव विभाग, जळगाव. 
३. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 
४. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
५. निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


